आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२४-२५ करीता वसतीगृहाचे 
बांधकाम (टिएसपी)  लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०८३ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४, . 
२) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२४/प्र.क्र.११७/का-१३ 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना,(०१) (२०) वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३- मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरण प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. 
सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनूसरुन अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधीळ वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) 
(४२२५ १०८३), ५३-मोठी बांधकामे या अंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी रु.२०००.०० लाख (अक्षरी वीस कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
Pa Q 3 PB 
| अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १३ ९४०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ०९ १०६०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नागपुर. 
एकुण २२ २०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण २२ कामावर रकाना ४ मध्ये 


नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय wer परिशिष्ट -ड मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय 
मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २२ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता 
यांची राहील. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी तसेच जुन्या कामांचा आढावा घेवुन ती प्राथम्याने पुर्ण करण्यात 
यावीत. वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता 
घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक, अमरावती, 
चंद्रपूर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचेमार्फत 
सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 
तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी 
एकत्रित करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४३/२४ दि.१०.०७.२०२४ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि..०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२४२५४३१२४ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
RAJ F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa8a 


D EV A R A M 71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351116 
0B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 

B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.08.05 14:33:46 +05'30' 

(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक व नागपुर. 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर) 
९. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


qo. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर.. 
१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि.०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
प्रशासकीय सदर शासन 
अ. _ निर्णयान्वये वितरीत 
रि कामाचे नाव मान्यता 
किंमत करण्यात येत 
किंमत 
असलेली तरतुद 
१ | २ ३ | 8&8 | 
कार्यकारी अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
मोलगी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार येथे आदिवासी 

षि मुलींचे : ५६०.४८ ५०.०० 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
नंदुरबार येथे शासकोय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह (जुने 

२ सरस्वती) इमारत बांधकाम करणे नंदुरबार १०५२.२३८ ३०.०० 
सरस्वती) इमारत बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 
नंदुरबार येथे शासकोय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह क्र. २ 

३ CoRR रगारत बंधकाग करणे नंदुरबार १०५२.३८ १३०.०० 
(ठक्करबाप्पा) इमारत बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 
नंदुरबार येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह 

8 इमारत बांधकाम करणे ी नंदुरबार 9048.83 30,00 
इमारत बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 
नंदुरबार १००० क्षमता (पटेलवाडी) येथे शासकोय 

५ । आदिवासी मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ता. १३०९.८६ १२०.०० 
जि. नंदुरबार 

: पिंपळनेर येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह नन गरवा 
इमारत बांधकाम करणे ता. साक्री जि. धुळे अ । 

भे दहिवेल येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह eee aaa 
बांधकाम करणे ता. साक्री जि. धुळे ॥ 

दहिवेल येथे शासकोय आदिवासी मुलांचे वसतीगृह eee a 
बांधकाम करणे ता. साक्री जि. धुळे 9 " 

र बोराडी येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह are ae 
इमारत बांधकाम करणे ता. शिरपुर जि धुळे न त 
करंजी बु. येथे शासकोय आदिवासी मुलींचे वसतिगृह 

१० इमारत बाधकाग करणे. ता. नवापूर जि. gears ९३४.९३ १६०.०० 
इमारत बांधकाम करणे. ता. नवापूर जि. नंदुरबार 
धडगांव येथे शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतीगृह 
| इमारत बांधकाम क्रो गोव १ नंदुरबार १३४७.१ २०.०० 
इमारत बांधकाम करणे, ता.धडगांव, जि.नंदुरबार. 
११ एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ५६०.४८ ८००.०० 
कार्यकारी अभियंता,ठाणे (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
शासकोय मुलींचे वसतीगृह जव्हार येथे नवीन मुलींचे 

प वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे, ता.जव्हार, १२३१.७२ ४०.०० 

जि.पालघर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र. ८९/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.८९/कार्यासन.६, दि.०५ ऑगस्ट,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
तासिका सदर शासन 
अ. _ निर्णयान्वये वितरीत 
Le कामाचे नाव मान्यता 
किंमत करण्यात येत 
किंमत 
असलेली तरतुद 
खर्डी ता. शहापूर येथे आदिवासी मुलींसाठी शासकोय 
२ | वसतिगृह इमारत (तळ + २ मजले) बांधणे. ता. शहापूर १०४८.१९ १००.०० 
जि. ठाणे 
२ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) २२७९.९१ १४०.०० 
a अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम कदर es 
आदिवासी मंडळ) र : 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
| शा.मुलांचे वसतीगृह घाटंजी ता. जि.यवतमाळ ६९६.५३ ५.०० 
शा.मुलांचे वसतीगृह पांढरकवडा ता.केळापूर 
3 यवतमाळ ८०७.९२ (90.०० 
जि.यवतमाळ 
३ | शा.मुलांचे वसतीगृह मारेगांव ता.मारेगांव जि.यवतमाळ ६३५.४२ ८५.०० 
४ । शा.मुलींचे वसतीगृह झरीजामणी ता.झरी जि.यवतमाळ १०८३.४१ ८०.०० 
५ | शा.मुलांचे वसतीगृह झरीजामणी ता.झरी जि.यवतमाळ ९०३.२९ २०.०० 
षु एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) ४१२६.५७ २६०.०० 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यात चिचगड मुलींचे 
EY वसतीगृह बांधकाम करणे 9323.02 200,00 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा तालुक्यात मुलींचे 
२ ; (90% .4o 200,00 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यात मुलांचे 
3 वसतीगृह बांधकाम करणे (३२.०६ २००.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात बेलदा येथे 
° मुलींचे : 840,00 200,00 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
ca एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) ३७१३.१८ 200,00 
ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी 
९ मंडळ ७८३९.७५ १०६०.०० 
मंडळ) 
२२ | एकुण 31)+9) १०६८०.१ २०००.०० 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


